संदर्भ:- 


शासन Bea :- 


उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र. १९१/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १ ऑक्टोबर, २०२४ 


१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/ 
प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४ व ४ (5) मधील तरतुदींनुसार 
उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील खालील अधिका-यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव/विनंतीनुसार त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या 
हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव कार्यरत पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
हि , २. ३. ४. 
| . | श्री. रणजित देसाई = | प्रतिनियुक्‍्तीने- मा. मंत्री, प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती संपुष्टात आणुन तसेच, 
कामगार यांचे विशेष कार्य वाटप करण्यात आलेला अमरावती हा विभागीय 
अधिकारी संवर्ग कायम ठेवून उप जिल्हाधिकारी (सामान्य), 
जिल्हा पालघर या रिक्‍त पदावर 
२. । श्री. गणेश महाडीक | उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा जालना या रिक्‍त 
जिल्हा हिंगोली पदावर 
३. श्रीमती शारदा जाधव | उप जिल्हाधिकारी (महसूल), | वाटप करण्यात आलेला नागपूर हा विभागीय संवर्ग 
भंडारा कायम ठेवुन उप जिल्हाधिकारी (महसूल), जिल्हा 
अहमदनगर येथे श्री. अतुल चोरमोरे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
४. _ श्री. अतुल चोरमोरे | उप जिल्हाधिकारी (महसूल), | विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र. १, जिल्हा 
जिल्हा अहमदनगर अहमदनगर या रिक्‍त पदावर 
५. | श्रीमती संगिता राठोड | उप जिल्हाधिकारी (भुसंपादन) । उप जिल्हाधिकारी (सामान्य, जिल्हा छत्रपती 
पा.त.ल.सि.का. क्र. २, जिल्हा | संभाजीनगर या रिक्‍त पदावर 
नांदेड 
६. | श्री. संजय गंगाधरराव | निवासी उप जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन (सामान्य), जिल्हा 
पवार जिल्हा चंद्रपूर चंद्रपूर येथे श्री. दगडू कुंभार यांच्या बदलीने रिक्‍त 


होणा-या पदावर 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र. १९१/ई-२ 


७. | at. दगडू कुंभार उप जिल्हाधिकारी (भुसंपादन) | निवासी उप जिल्हाधिकारी, जिल्हा चंद्रपूर येथे 
सामान्य, जिल्हा चंद्रपूर श्री. संजय पवार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
८. | श्री. नितीन मुंडावरे । उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), उप विभागीय अधिकारी, अमळनेर, जिल्हा जळगाव 
जिल्हा धुळे येथे श्री. महादेव खेडकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
९. | श्री. महादेव खेडकर | उप विभागीय अधिकारी, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हा धुळे येथे 
अमळनेर, जिल्हा जळगाव श्री. मुंडावरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 


२. उपरोक्त अधिका-यांच्या पदस्थापनेमुळे रिक्‍त झालेल्या पदांवर अन्य अधिका-यांच्या नियुक्तीचे 
आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. तसेच, या आदेशामुळे नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत राहणा-या 
अधिका-यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. शासन परिपत्रक, महसूल व 
वन विभाग, दि.०१.१२.२०२३ अन्वये, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेतेल अधिका-यांनी पुढील आदेझ्ापर्यंत संबंधित 
विभागीय आयुक्तांकडे रुजू व्हावे. 


३. उपरोक्त नमुद अधिका-यांपैकी ज्या अधिका-यांची नियुक्ती ही निवडणुकीकरीता अधिसूचित 
असलेल्या पदावर करण्यात आली आहे, अशा संबंधित अधिका-यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू होणे 
आवश्‍यक आहे. उपरोक्त सर्व संबधित अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबत €2.revenue@maharashira.gov.in या ई-मेलद्वारे/ टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. 


४. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित केलेल्या उक्त 
तरतूदींनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास, त्यांचेविरुद्ध लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी 
यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, 
त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) म्हणून गणला जाईल, याची संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी. 


६. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


9. सदरहू ASMA तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र. १९१/ई-२ 


८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४१००११८२७२१९११९ असा आहे. हे शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
VA R U D KA R DN: c= OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Revenue 
and For artment, 
2 -4961d98086877a404829621 1d7af97ecfd40d7967 
M A H E S H © i83ce0fa6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7ebbbc3712e8d459ef90bf7aae4ea46e9caebdds 
Ocfecde2ee7ce0454fa04 16a, cn=VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO नक 
0९ 2024.10.01 18:14:31 405'30' 


प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक /छत्रपती संभाजीनगर/कोकण/नागपूर 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६. विभागीय आयुक्‍त 
७. संबंधित जिल्हाधिकारी. 
८. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१०. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
११. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 
१२. संबंधित उप जिल्हाधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत). 
१३. उप सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


